मौजे ओवे, ता.पनवेल, जि.रायगड येथील सर्व्हे 
क्र.१८३ मधील नवी मुंबई प्रकल्पासाठी अधिसूचीत 
केलेल्या तथापि संपादित न झालेल्या जमीन 
हस्तांतरणाची चौकशी करण्याकरीता गठित 
एकसदस्यीय समितीस मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३१८/प्र.क्र.२१०/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक सिआयडी-३३१८/प्र.क्र.२१०/नवि-१०, दि.२०.८.२०१८ व 
दि.०३.१०.२०१८ 


शासन निर्णय: 

नवी मुंबई प्रकल्पासाठी अधिसूचित करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सेक्टर २४ खारघर, नवी मुंबई 
येथील मौजे ओवे सर्व्हे क्र.१८३ मधीळ संपादित न झाळेळी जमीन कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांना 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडून वाटप करण्यात आली आहे. सदरहू जमिनी विकासकांना 
हस्तांतरीत झाल्यामुळे सिडकोचे सुमारे रु.१७०० कोटीचे नुकसान झाल्याबाबत सन, २०१८ च्या 
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान उपस्थित झालेल्या मुद्यानुषंगाने मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी, सिडको 
अधिसूचीत क्षेत्रातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या मौजे ओवे येथील सर्व्हे क्र. १८३ मधील 
जमिनींच्या व्यवहाराची तसेच गत १५ वर्षामध्ये या स्वरुपाचे व्यवहार झालेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांना 
जमीन वाटप करण्यात आलेल्या अन्य प्रकरणांची मा.उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधिशांमार्फत 
चौकशी करण्यात येईल, असे सभागृहास आश्वासीत केले आहे. सदरहू आश्वासनाच्या अनुषंगाने उक्त 
प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता श्री.आर.सी. चव्हाण, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती, मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांची नियुक्‍ती संदर्भाधीन दि.०३.१०.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. 


उक्त समितीचा कार्यकाल ३ महिने निश्चित करण्यात आला होता. परंतू सदरच्या चौकशीचे 
स्वरुप पाहता समितीच्या कामकाजासाठी लागत असलेला अधिकचा वेळ विचारात घेता, उक्त 
एकसदस्यीय समितीला यापूर्वी विहित केलेला कालावधीच्या अंतीम तारखेपासून म्हणजेच 
दि.०४.०१.२०१९ पासून पुढील ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी शासन मान्यतेने मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३१८/प्र.क्र.२१०/नवि-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २० १९०२०४१६०८५२७०२५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Samadhan Vasantrao Khatkale 
Samadhan DN: IN, o-Government Of Mahaashia Gu-Urban 
Development Department, postalCode=400032, 
st=Mah. ra, 
Va S a n t fa (e) 5.4.20: '8a0aa3fbc01f7ee956a75c9445a5b81 fe 
5e429c69234939d35b4eaceeet 0, cn=Samai idhan 
K h a t ka | e Vasantrao Khatkale 
Date: 2019.02.04 16:11:06 +05'30° 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


श्री.आर.सी.चव्हाण, (सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 


मा.राज्यमंत्री (नगर विकास), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


. सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्राळय,मुंबई 


., व्यवस्थापकीय संचाळक,ऱहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित (सिडको), 


निर्मळ, दुसरा मजला, नरीमन पॉइंट, मुंबई-४०० ०२१. 


. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, मुंबई. 


. महासंचालक, माहिती व जन संपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

. महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. महाळेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई/ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


. जिल्हाधिकारी, रायगड. 


. समन्वयक अधिकारी, ओवे-कोयना प्रकल्पग्रस्त चौकशी समिती, सिडको, सी.बी.डी.बेलापूर, 


नवी मुंबई-४००६१४. 
निवड नस्ती (नवि-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


